जिल्हा परिषद, लातूर व पोलिस अधीक्षक 
कार्यालय, लातूर या प्रशासकीय इमारतींच्या 
बांधकामाकरिता संपादित जमिनीबाबत मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या 
दि.४.१०.२०१९ रोजीच्या आदेशानुसार रक्‍कम 
भूधारकांना अदा करण्यासाठी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. (शुद्धिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र.पूरक-२०२३/प्र.क्र.१५९/अ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक- 29.99.2023 


वाचा:- शासन निर्णय क्र. पूरक-२०२३/प्र.क्र.१५९/अ-२, दिनांक ११.१०.२०२३ 
शासन शुद्धिपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील नमूद शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्र.२ च्या ओळ क्र.५ मधील “जिल्हाधिकारी, 
लातूर” याऐवजी “विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर” तसेच सदर झासन निर्णयाच्या परिच्छेद ०२ नंतर 
आणि अटी व शर्तीपूर्वी “सदर निधी वितरणासाठी विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” व जिल्हाधिकारी, लातूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे.” असे 
वाचावे. 


सदर झासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२११७२४४९२७१९ असा आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANIK VITTHAL DHAMALE 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 

2.5. 


4.20=56ec16312a634dd1d6237d2d17aa0f5fb47d9a2353765a 


9688e57f460b5271d9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=D2C09929ACAFC324A4E5E44875953A3AEF77C00 
4844BEE29381808FC25AAC97F, cn=MANIK VITTHAL DHAMALE 


Date: 2023.11.21 17:24:30 +05'30° 


(माणिक ढमाले) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (महसुल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (वने, भूसंपादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन), छत्रपती संभाजीनगर 
८. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०२३/प्र.क्र.१५९/अ-२ 


९. उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१०. पोलीस अधिक्षक, लातुर 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातुर. 

१२. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धाराशिव. 

१३. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातुर. 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर- २ (२ प्रतीत) 
१५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१, नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
१६. उप सचिव (अ-२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. सह सचिव (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. उप सचिव (पी.ए.सी. कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

२०. कक्ष अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१. निवडनस्ती, (कार्यासन अ-२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


